भंडारा पोलीस स्टेशन येथील गु.र.नं.१९८- 
२०१५ प्रकरणी, मा.सर्वोच्च न्यायालय 
येथील SLP (CRL) /२०१६ च्या अनुषंगाने 
श्री. मुकुल रोहतगी, अँटॉर्नी Taxes ऑफ 
इंडिया यांना व्यावसायिक फी मंजूर 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी ०३१६/प्र.क्र.७१/पोल-१० 
गृह विभाग, २ रा मजला, मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मुंबई-४ ०० ०३२ 
दिनांक : २३फेब्रुवारी, २०१६ 
संदर्भ 9 शासनपत्र, विधी व न्याय विभाग क्र. २३७५/६३/क्रिमी.जन./२०१६/ओ-ब्रँच, 
दिनांक १३ जुले, २०१६ 
शासन निर्णय: 
भंडारा पोलीस स्टेशन येथील गु.र.नं.१९८-२०१५ प्रकरणी, मा.सर्वोच्च न्यायालय 
येथील SLP (CRL) /२०१६ या खटल्यामध्ये विधी व न्याय विभागाने त्यांच्या दिनांक 93 
जुले, २०१६ च्या पत्रान्वये, श्री. मुकुल रोहतगी, अँटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यांची नियुक्‍ती 
केली होती. याबाबत श्री. मुकुल रोहतगी यांनी दि.०८.०८.२०१६ रोजी न्यायालयीन 
कामकाज पाहिल्याबाबत सादर केलेले रुपये ५,५०,०००/- (रू. पाच लाख पन्नास हजार 
फक्‍त) इतक्या फीचे देयक अदा करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 
या व्यतिरीक्त श्री. मुकुल रोहतगी यांना अन्य कोणतीही फी वा भत्ते अनुज्ञेय असणार 
नाहीत. कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्त प्रदान होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 


३. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - (००) १०९, 
जिल्हा पोलीस (००) (०१) जिल्हा पोलीस दल - (२०५५ ०१६८) - २८ व्यावसायिक सेवा या 
लेखाशीर्षाखाळील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून व मासिक निधी 
विवरणपत्रानुसार भागविण्यात येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी ०३१६/प्र.क्र.७१/पोळ-१० 


४. Blanes निर्णय वित्त विभागाच्या झासन निर्णय क्र.विअप्र - २०१५/प्र.क्र.२१/२०१५/ 
विनियम, दिनांक २९ जुले, २०१५ अन्वये, वित्तीय अधिकार नियम नियम पुस्तिका - १९७८, 
भाग-पहिळा, उपविभाग - दोन मध्ये नव्याने समावेश केलेल्या अ.क्र.४९ नियम क्र.१६६-अ 
अन्वये विभागांना दिलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७०२२८१४५२३८३२२९ 
असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आदेशानुसार व नावाने. 


lly signed by Arun Vishnupant Josh 
DN: c=IN, ०6 Of Mah. hi =H 
Arun Vishnupant 0५५५५ covers 
2.5.4.20=25b1cd893dfd4dc594def1c4642465ecdafbda 
e899f879d9b4603fe37cfb3598, cn=Al Vishnupant 
Joshi 


Joshi 
Date: 2017.02.28 14:54:03 +05'30' 


(अ.वि.जोशी) 
कार्यासन अधिकारी,गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२. विशेष पोलीस महानिरीक्षक (गुन्हे-पुर्व), गुन्हे अन्वेषण विभाग, पुणे. 

३. सरकारी वकील, सर्वोच्च न्यायालय, महाराष्ट्र सदन, महात्मा गांधी मार्ग, 
नवी दिल्ली - Yoo ००१ 

४. महाळलेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

५. कोषागार अधिकारी, पूणे 

६. श्री. मुकुल रोहतगी, अँटॉर्नी जजरल ऑफ इंडिया, ५९,सुंदर नगर, 
नवी दिल्ली ११०००३. 

७. विधी व न्याय विभाग (अ-ब्रँच), मंत्रालय, मुंबई. 

८. वित्त विभाग (व्यय- ७), मंत्रालय, मुंबई. 

९. निवड नस्ती (पोळ-१०). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


